कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
बदली आदेझास स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/(१८९/२०१८)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
तारीख: ०४ जुलै, २०१८. 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एळटीएस-१११८/(१७२/२०१८)/आ.(वर्ग-१)..(१), 
दि.३१.०५.२०१८. 


शासन आदेशा :- 

श्री.स.म.शोख यांची संदर्भीय आदेशान्वये सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली (बांधकाम) या रिक्‍त पदावर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. आता, प्रशासकीय कारणास्तव, श्री.शेख यांच्या बदळी आदेशास पुढील आदेश होईपर्यंत 
स्थगिती देण्यात येत आहे. 
3. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०४१६२४५१००२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prashant Jagdish 


Sajanikar 


janikar 


(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
) खाजगीसचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 
) संबंधीत अधिकारी. 
१०) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
१२) कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


